ग्रामन्यायालय अधिनियम २००८ अंतर्गत 
राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 
ग्रामन्यायालयांसाठी अस्थायी पदे पुढे 
चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत उ. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०१ ९/प्र.क्र.५१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८ सप्टेंबर, २००३ 

२ ares निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ 

३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२ 

४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक ग्रामन्या २०१९/प्र.क्र.५१/कार्या-१२, 
दिनांक ०७ मार्च, २०१९ 

५ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

६ शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक ग्रामन्या २५१५/प्र.क्र.9१/का.१२, 
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय- 

ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८ अंतर्गत राज्यात ग्राम न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली 
आहे. या ग्राम न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ०७ 
मार्च, २०१९ अन्वये एकूण २१ ग्रामन्यायालयांतील एकूण १०५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१९ 
ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय 
वर्धा यांच्या नियंत्रणाखालील ग्राम न्यायालय देवळी दिनांक १० ऑगस्ट, २०१९ पासून कार्यरत झाले 
आहे. यास्तव एकूण २२ ग्राम न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत चाळू राहण्यासाठी खालील नमूद २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०१९/प्र.क्र.५१/का.१२ 


ग्रामन्यायालयांतील एकूण ११० अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | ग्राम न्यायालयाचे नाव | दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.१०.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची 
पदे 


न्यायिक कर्मचारी एकूण 
अधिकारी | लघुलेखक । वरिष्ठ | कनिष्ठ | बेलिफ/ 
निम्नश्रेणी | लिपिक | लिपिक | शिपाई 


| a | 2 3 | 8 & ६ 1 ७ | ८ 


१ जिल्हा न्यायालय नांदेड १ १ १ १ 7 4 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
तामसा, ता.हदगाव, 
जिल्हा नांदेड ऐपूर्वीचे 


ग्रामन्यायालय 
कासारखेडा, जिल्हा 
नांदेड) 

२ जिल्हा न्यायालय धुळे १ १ १ णि १ षु 


अंतर्गत गउग्रामन्यायालय 
निझामपूर, जिल्हा धुळे 


३ जिल्हा न्यायालय 7 7 रि 7 4 
अहमदनगर अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
राळेगणसिद्धी, जिल्हा 
अहमदनगर 
8 जिल्हा न्यायालय पुणे शि शि | शि _ षु 


अंतर्गत Wane 
उरळीकांचन, जिल्हा पुणे 


ष्‌ जिल्हा न्यायालय ठाणे णि शि | णि णि षु 
अंतर्गत Dane 
जव्हार, जिल्हा ठाणे 


& जिल्हा न्यायालय रायगड १ १ | १ णि ५ 
अंतर्गत Dane 
खरवली, जिल्हा रायगड 


७ जिल्हा न्यायालय १ १ १ १ १ षु 
रत्नागिरी अंतर्गत 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०१९/प्र.क्र.५१/का.१२ 


ग्राम न्यायालयाचे नाव 


दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.१०.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची 


पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


कर्मचारी 


लघुलेखक 
निम्नश्रेणी 


वरिष्ठ 
लिपिक 


कनिष्ठ | बेलिफ/ 
लिपिक | शिपाई 


एकूण 


२ 


1 ४ | 


4 


६ 1 ७ | 


ग्रामन्यायालय पाली, 
जिल्हा रत्नागिरी 


जिल्हा न्यायालय वर्धा 
अंतर्गत Dane 
सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा 


4 


जिल्हा न्यायालय 
गडचिरोली अंतर्गत ग्राम 
न्यायालय कोरची, जिल्हा 
गडचिरोली 


4 


Go 


जिल्हा न्यायालय 
गडचिरोली अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय मुलचेरा, 
जिल्हा गडचिरोली 


4 


११ 


जिल्हा न्यायालय सिंधुदूर्ग 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
वैभववाडी, जिल्हा 
सिंधुदूर्ग 


4 


१२ 


जिल्हा न्यायालय रायगड 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
तळा, ता.अलिबाग, 
जिल्हा रायगड 


4 


१३ 


जिल्हा न्यायालय लातूर 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
जळकोट, जिल्हा लातूर 


4 


१४ 


जिल्हा न्यायालय लातूर 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
शिरुर अनंतपाळ, जिल्हा 
लातूर 


घु 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०१९/प्र.क्र.५१/का.१२ 


ग्राम न्यायालयाचे नाव 


दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.१०.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची 


पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


कर्मचारी 


लघुलेखक 
निम्नश्रेणी 


वरिष्ठ 
लिपिक 


बेलिफ / 
शिपाई 


एकूण 


२ 


1 ४. | 


4 


1 ७ | 


१५ 


जिल्हा न्यायालय 
रत्नागिरी अंतर्गत ग्राम 
न्यायालय मंडणगड, 
जिल्हा रत्नागिरी 


| 


uy 


4 


१६ 


जिल्हा न्यायालय नाशिक 
अंतर्गत Danaea 
देवळा, जिल्हा नाशिक 


4 


१७ 


जिल्हा न्यायालय गोंदीया 
अंतर्गत गउग्रामन्यायालय 
गोरेगाव, जिल्हा गोंदीया 


4 


१८ 


जिल्हा न्यायालय गोंदीया 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
सालेकसा, जिल्हा 
गोंदीया 


4 


१९ 


जिल्हा न्यायालय वर्धा 
अंतर्गत ग्रामन्याळय 
अलिपूर, जिल्हा वर्धा 


4 


२० 


जिल्हा न्यायालय पुणे 
अंतर्गत गउग्रामन्यायालय 
मुळशी, जिल्हा पुणे 


4 


२१ 


जिल्हा न्यायालय नाशिक 
अंतर्गत ग्रामन्यायालय 
त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा 
नाशिक 


4 


२२ 


जिल्हा न्यायालय वर्धा 
अंतर्गत Danaea 
देवळी, जिल्हा वर्धा 


4 


एकूण 


२२ 


२२ 


२२ 


११० 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०१९/प्र.क्र.५१/का.१२ 


२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, (००) १०५-जिल्हा व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०२) ग्राम न्यायालय अधिनियम, २००८ अंतर्गत ग्राम 
न्यायालयाची स्थापना (२०१४ ०४७७) दत्तमत, ०१-वेतन" या उद्दीष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या 
लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, ama निर्ण क्रमांक विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२१०९४६३२१२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht 


Bhagyashree 


3767085400, 


tra, ou=Law and Judici 


ary 


2.5.4. 
. . 022! 
R ठे] e n d fa B h a | d ka r ialN er=fb84fefefedee219¢1bc35b35201c14eab0903e81 
94a7413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 


Date: 2019.09.21 12:52:23 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-एक/दोन, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
५. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा न्यायालय, 
६. सर्व न्यायाधिकारी , ग्रामन्यायालय (२२ प्रती) 
७. सर्व जिल्हा व कोषागार अधिकारी, 
८. सर्व उप कोषागार अधिकारी, 
९. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 
१०.वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प १९, मंत्रालय, मुंबई 
११.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 
१२.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


